“ केंद्र शासनाच्या डॉ.आंबेडकर Fray व 
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्‍त जाती व 
भटक्या जमाती (ONT) विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 
देण्याबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: केंपुशि-२०२१/प्र.क्र.१२७/शिक्षण २ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ जुले, २०२२ 


संदर्भ :-१. केंद्र शासनाचे No.9§098/02/2098-BC-4, दि.२७.२.२०१५ चे पत्र 
२. केंद्र शासनाचे No.9§098/02/2098- 80-१, दि.१८.३.२०१५ चे पत्र 
३. केंद्र शासनाचे No.9909/04/204Y/ BC-4, दि.२.९.२०१५, दि.२.२.२०१६, दि.९.३.२०१६ ची 
पत्रे 
४. केंद्र शासनाचे ॥(०.११०१७/०४/२०१६/ BC-49, दि.२७.१२.२०१६, दि.१७.३.२०१७ ची पत्रे 
५. शासन निर्णय क्र.शिष्यवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.४८/शिक्षण, दि.२७.५.२०१९ 
६.शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १३.१.२०२२ 
ज्ञापन :- 


भारत सरकारच्या डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त 
जाती व भटक्या जमाती (ONT) विदयार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना (केंद्र हिस्सा ७५% व राज्य हिस्सा 
24 % ) सन २०१४-१५ पासून लागू केली असून सन २०१६-१७ या वर्षापासून सुधारीत केली आहे. 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागातून विभक्त होऊन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची 
निर्मिती दि.९.३.२०१७ रोजी झाली. सदर योजना या विभागामार्फत संदर्भ क्र.५ येथे नमूद 
दि.२७.५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. 
२. केंद्र शासनाच्या डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व 
भटक्या जमाती (ONT) विदयार्थ्यांकरिता केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र.१ ते ४ येथे नमूद पत्रान्वये आर्थिक 
वर्ष सन २०१४-१५, सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये खालीलप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन 
दि.१३.१.२०२२ अन्वये निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने प्रलंबित केंद्र हिस्सा व राज्य 
हिस्सा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष (०२)(१६) डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर 
शिष्यवृत्ती योजनेकरिता (२२२५ एफ १९२) (केंद्र हिस्सा ७५%) अंतर्गत उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून 
रु.३,०२,२१,०००/- (रुपये तीन कोटी दोन लाख एकवीस हजार फक्‍त ) व (०२)(१७) डॉ.आंबेडकर 
मँट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेकरिता (२२२५ एफ २०९) (राज्य हिस्सा २५%) अंतर्गत उपलब्ध 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून रु.१,००,७३,७००/-(रुपये एक कोटी त्रयाहत्तर हजार सातशे फक्त ) इतकी 
रक्‍कम संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुशि-२०२१/प्र.क्र.१२७/शिक्षण 2 


(3) केंद्र शासनाच्या डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत केंद्र 


हिस्सा:- 
(रु.लाखात) 
लेखाशीर्ष [सन २०२२-२३ केद्र शासनाकडून प्राप्त निधी दिनांक वितरीत 
अर्थसंकल्पीय (केंद्र हिस्सा ७५%) १३.०१.२०२२ | करण्यात येत 
तरतूद रोजी असलेला निधी 
(०२(१६)डॉ.आंबेडकर सन मॅट्रिकपूर्वी मॅट्रिकोत्तर | एकूण वितरीत (केंद्र हिस्सा) 
मॅट्रिकपूर्वी व मॅट्रिकोत्तर करण्यात 
शिष्यवृत्ती योजनेकरिता आलेला निधी 
(२२२५ एफ १९२) ४५०.०० २०१४-१५ ५०.०० 900,00 440,00 840,00 302.24 
a et) २०१५-१६ | 928.00] 928.99 | 302.99 
३४,शिष्यवृत्या/विद्यावेतने 
२०१६-१७ २२४.१० २२४.१० 
एकूण (942.29| ४५०.०० ३०२.२१ 


(ब )केंद्र शासनाच्या डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य हिस्सा:- 


(रु.लाखात) 
लेखाशीषे सन 2022-23 । केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीच्या प्रमाणात । दिनांक वितरीत 
अर्थसंकल्पिय वितरीत करावयाचा राज्य हिस्सा १३.०१.२० | करण्यात येत 
तरतूद (राज्य हिस्सा २५%) २२ रोजी । असलेला निधी 
(०२)(१७डा.आंबेडकर सन मॅट्रिकप| Hera | एकूण वितरीत 
मँट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर र्व करण्यात 
शिष्यवृत्ती योजनेकरिता आलेला 
(२२२५ एफ २०९) निधी 
(राज्य हिस्सा २५%) १५०.०० २०१४-१५ | १६.६७ | ३३.३३ | ५०.०० =| १५०.०० | १००.७३७ 
३४,शिष्यवृत्या/विद्यावेतने २०१५-१६ | ६३.०० | ६३.०३७ | १२६.०३७ 
२०१६-१७ ७४.७० ७४.७० 
७९.६७ | १७१.०६७ | २५०.७३७ 
एकूण २५०.७३७ | १५०.०० | १००.७३७ 


S. 


सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक 


अधिकारी राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या 


मर्यादेत विहित प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च करुन त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण 
(जिल्हानिहाय खर्च / लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर करण्यासाठी 


शासनास तात्काळ सादर करण्याची दक्षता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, 


पुणे यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुशि-२०२१/प्र.क्र.१२७/शिक्षण २ 


8. उपरोक्त योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची 
जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, अटी व शर्तीनुसार 
सदर निधी खर्च करुन कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे यांची राहील. 

प. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने तसेच सदर योजनेअंतर्गत 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/ परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली 
असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करण्यात यावा. 


६. सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५७५/व्यय१४, दि.२१.६.२०२२ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१११२४८१४०१३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANGITA DINESH SHELKE 
SA N G ITA IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9ace0ca0b 129ab4da8i9e91 1057d75e7fbfefebd0b55esft7ca0 
deacfa15e1c0, postalCode=400032, st=Maharasht 
INumber=A 16A0B4000A30DD7389BEC31D153FB1F2D63557ASE7 
79E513EF76643F6613183, cn=SANGITA DINESH SHELKE 
Date: 2022.07.11 12:50:40 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

७. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१०.सर्व सहायक आयुक्‍त, समाल कल्याण विभाग, 

११.कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.निवडनस्ती (शिक्षण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


